ग्रामीण रुग्णालय, कोंढाळी जि. नागपूर 
येथील कामाच्या अंदाजपत्रक व 
आराखड्यांना सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र .क्र.३ ५/आरोग्य रोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २९ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा: 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०१३/प्र.क्र.२७९/आरोग्य-३ 
दि.२४.०६.२०१३ 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३/टे-६/ग्रारुकोंढाळी 
उर्वरीतबांधकाम/८२७६-८०/२३, दिनांक १२.०७.२०२३. 


प्रस्तावना : 


ग्रामीण रुग्णालय, कोंढाळी जि. नागपूर येथील इमारत बांधकामासाठी उपरोक्‍त वाचा येथील 
अनुक्रमांक क्र. १ अन्वये रु.४५०.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व नकाशांना प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली होती. सदर कामावर रु.४४९.०० लक्ष निधी खर्च झालेला आहे. परंतू सदर 
कामामध्ये पाणीपुरवठा, विदयुत काम, जमिनीच्या पातळीमधीळ फरक, आकस्मिक खर्च, जीएसटी, 
विमा इ. वाढ झालेली आहे. त्यामुळे सदर कामाचा समावेश करुन रु.१२२१.९७ लक्ष इतक्या कामाच्या 
अंदाजपत्रक व आराखडयास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती 
त्यानुसार पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय : 


२. ग्रामीण रुग्णालय, कोंढाळी जि. नागपूर येथील उर्वरीत कामाचे अंदाजपत्रक सन २०२१-२२ 
च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर कामाच्या अंदाजपत्रकात कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग,-२, नागपूर यांनी तयार केले आहेत. तसेच अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ नागपूर; व जिल्हा शल्य चिकित्सक, नागपूर यांनी प्रमाणित केले आहे. त्यानुसार रु. १२२१.९६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.३५/आरोग्य ३ 


लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना खालील प्रमाणे त्याखाळील अटी व aren 
अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र बाब मूळ सुधारित फरक अधिक्याची 
प्रशासकीय | प्रशासकीय कारणे 
मान्यता । मान्यता 
अ १. मुळ बाबी ४०४.८१ | ६५१.६४ २४६.८३ बांधकामाच्या 
(आकस्मिक खर्चासह) परिणामात वाढ 
२ नवीन बाबी pe २५.०० २५.०० 
एकूण “अ ४०४.८० | ६७६.६४ २७१.८३ 
ब मुळ बाबी pe १४०.३३ १४०.३३ | अंदाजपत्रकात 
एकूण “ब” | १४०.३३ १४०.३३ | विदयुतकामाचा 
SAAT नव्हाता 
क । पाणी पुरवठा अंदाजपत्रकात 
मूळ बाबी | ==] 999.00 999.00 | पाणी पुरवठयाचा 
एकूण “क | =] 999.00 999.00 । समावेश नव्हता. 
Ss अन्य Contingencies 
ey Contingencies शिंगं २६.०७ २६.०७ | Charge ४% 
Charge ४% GST १८% 
faq| GST 92% pe 9§& (9.03 9g 9.03 | भाववाढ ५% 
१२ | Wags 4 % 1 ---| 8६.४० ४६.४० | विमा १% 
१४ ।विमा१% Pe ९.२८ ९.२८ 
१५ ।एकूण“ड ४५.१९ २९४.०० २९४.०० 
एकूण ४५०.०० | १२२१.९७ (७७७१.९(७ 
अटीव शर्ती :- 


१) कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची 
तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

२) बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

३) सदर कामाची वेगवेगळी निविदा न करता सर्व कामाची एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.३५/आरोग्य 3 


४) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री 
संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

५) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची किंमत 
वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या त्यात्या- 
भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

६) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- क्षेत्राच्या सक्षम 
अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 

७) स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा 
प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 

८) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. 
१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 


३. ग्रामीण रुग्णालय नागपूर येथील उर्वरीत .कोंढाळी जि ,कामावरील खर्च मागणी क्रमाक्र एच-८, मुख्य 
लेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य 
सेवा, १०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र, (००), (००)(०४) मोठी बांधकामे (हुडकोकडील कर्जे) (कार्यक्रम) 
(४२१० ३२३८), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात येईल. 


४. ग्रामीण रुग्णालय, कोंढाळी जि. नागपूर येथील उर्वरीत कामासाठी लागणाऱ्या रकमेची 
अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर 
करावा. 


५. हे आदेशा झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- fast २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 
क्रमांक- १३४ अन्वये तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. १९९/२०२२/इमा-२ 
दि. २४.११.२०२२ अन्वये तसेच वित्त विभाग, व्यय अग्रक्रम समीतीच्या दिनांक ०६.०२.२०२४ रोजीच्या 
इतिवृत्ताच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.३५/आरोग्य ३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२३१८४८४८९७१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


40. 
११, 


Kavita रकत signed by Kavita Pradip 
: . DN: cn-Kavita Pradip Pise, O, OU, 
Pradip Pise ५७७५४६७७०८ 
(कविता प्र. पिसे) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई/ नागपूर. 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 

उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नागपूर. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, नागपूर. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. नागपूर. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


